सन 2029-22 मध्ये कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय 
अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत TREA (गळीतधान्य) 
अभियानाच्या वार्षिक कृती आराखड्यास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : राअसुअ-२०२१/प्र.क्र.9५/४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
तारीख: ३०.०८.२०२१. 

वाचा:- 

केंद्र शासनाचे पत्र जा.क्र. १-१/२०२१ (OS & OP) (₹-९६२०४), दि. २८ एप्रिल, २०२१. 

आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र. Extn-2 / NFSM (OS & OP/AAP २०२१-२२/१६१६९ दि. ६ मे. २०२१. 

शासन अ.शा. पत्र जा.क्र.१५॥०-२०२१/७३ No.3¢/8-A, दि. १९ मे, २०२१ 

केंद्र शासनाचे पत्र जा.क्र. 2-38/2029-NFSM (OS), दि. १३.०८.२०२१. 

आयुक्तालयाचे पत्र F.NO.Extn.2/NFSM (OS) TRFA/AAP 29-22/F.No.90/2029/ 290190, दि.१८.०८.२०२१ 

आयुक्तालयाचे पत्र क्र.विप्र-२ राअसुअ-11)7/ (गळित)/ प्र.क्र.१०/प्र.मा.प्रस्ताव/२१/२७०८१/२१ दि.१८.०८.२०२१ 


१ 
4 
2 
8 
& 
दु 


SS ee OE ee लक 


प्रस्तावना: 
सन २०२१-२२ मध्ये राज्यात भातपड क्षेत्रावर रब्बी गळीतधान्य पिकांच्या लागवड कार्यक्रम (TREA 
गळीतधान्य) कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासनाने दि. १३ ऑगस्ट, २०२१ च्या संदर्भीय पत्रान्वये रु. 
११६.६७ लाखाचा (केंद्र हिस्सा रु ७०.०० लाख व राज्य हिस्सा रु.४६.६७ लाख) वार्षिक कृति आराखडा मंजुर 
केला आहे. 


केंद्र शासनाच्या दि. 93 ऑगस्ट, २०२१ च्या पत्रातील मुद्दा क्र.५ नुसार TREA (गळीतधान्य) कार्यक्रमाची 
अंमलबजावणी नियमित रा.अ.सु.अ (गळीतधान्य) अभियानाच्या निकषाप्रमाणे करावयाची आहे. 
रा.अ.सु.अ.(गळीतधान्य) अभियानाच्या निकषाप्रमाणे पिक प्रात्यक्षिके राबविताना १० वर्षाआतीळ वाणांचे 
प्रमाणित बियाण्याचा अवलंब करणे अनिवार्य आहे. मात्र, महाबीज, राष्टीय बियाणे महामंडळ यांच्याकडे रब्बी 
हंगामातील भुईमुग व मोहरी या पिकांचे १० वर्षाआतील वाणांचे प्रमाणित बियाणे उपलब्ध नाही.तसेच,तीळ 
पिकाची उपलब्धता कमी असून सदर बियाणे रा.अ.सु.अ.(गळीतधान्य ) अभियानाच्या अंमलबजाणीसाठी 
आव्यक आहे. 

बियाणे पुरठादार संस्थाकडे भुईमुग पिकाच्या १० वर्षावरील वाणांचे बियाणे उपलब्ध आहे. त्यामुळे TREA 
(गळीतधान्य) या अतिरिक्त कार्यक्रमासाठी १० वर्षावरील वाणांचे बियाणे वापरण्यास परवानगी मिळणेबाबत केंद्र 
शासनास संदर्भीय दि. १८.०८.२०२१ च्या पत्रान्वये विनंती करण्यात आली आहे. केद्र शासनाकडे याबाबत 
पाठपुरावा करण्यात येत आहे. 


सदर प्रशासकिय मान्यतेच्या अनुषंगाने रब्बी हंगामातील पेरणीचा कालावधी लक्षात घेऊन TREA 
(गळीतधान्य) कार्यक्रमाचे नियोजन करण्यात येईल. केंद्र शासनाने १० वर्षावरील वाणास परवानगी दिल्यानंतरच 
qo वर्षावरील वाणांचे पिक प्रात्यक्षिके आयोजित करण्यात येतील, अन्यथा उपलब्ध होणाऱ्या Io वर्षाआतील 
वाणांच्या बियाणे मर्यादेत सदरील कार्यक्रम राबविण्यात येईल. 


केंद्र शासनाने संदर्भाधिन दि. १३.०८. २०२१ च्या पत्रान्वये सन २०२१-२२ मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
अभियानांतर्गत राज्यात भातपड क्षेत्रावर रब्बी गळीतधान्य पिकांच्या लागवड (TREA गळीतधान्य) कार्यक्रमासाठी 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ-२०२१/प्र.क्र.७५/४-अओ 


रु.११६.६७ लाखाचा (केंद्र हिस्सा रु. ७०.००लाख व राज्य हिस्सा रु. 


खालीलप्रमाणे मंजूर केला आहे. 
अ.क्र प्रवर्ग केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा एकूण (रु.लाखांत) 
Far = | सर्वसाधारण ५२.३६ ३४.९१ ८७.२७ 
२ अ.जाती ११.६२ ७.७५ १९.३७ 
३ अ.जमाती ६.०२ ४.०१ १०.०३ 
एकूण ७०.०० ४६.६७ ११६.६७ 


४६.६७ लार) वार्षिक कृति आराखडा 


त्यानुषंगाने कृषि आयुक्तालयाने संदर्भाधिन दि.१८.०८.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये सन २०२१-२२ मध्ये 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत राज्यात भातपड क्षेत्रावर रब्बी गळीतधान्य पिकांच्या लागवड (TRFA 
गळीतधान्य) कार्यक्रमासाठी रु.११६.६७ लाखाचा (केंद्र हिस्सा रु. ७०.००लाख व राज्य हिस्सा रु. ४६.६७ लाख) 
बाबनिहाय वार्षिक कृति आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देणे संदर्भात प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. 
सबब, सदर प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


झासन निर्णय- 

१) सन २०२१-२२ करीता कृषी उन्नती - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत राज्यात भातपड क्षेत्रावर रब्बी गळीतधान्य 
पिकांच्या लागवड (TREA गळीतधान्य) कार्यक्रमासाठी रु.११६.६७ लाख (केंद्र हिस्सा रु. ७०.००लाख व राज्य हिस्सा 
रु. ४६.६७ लाख) (अक्षरी रु. एक कोटी सोळा लाख सदुसष्ट हजार फक्त) निधीच्या वार्षिक कृति आराखड्यास 
खालीलप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु लाख) 
अ.क्र तपशील केंद्र हिस्सा | राज्यहिस्सा एकूण 
किं रा.अ.सु.अ. TREA (गळीतधान्य) ७०.०० ४६.६७ ११६.६७ 


२) सदर वार्षिक कृति आराखड्यातील घटक / उपघटकनिहाय मंजूर आर्थिक व भौतिक लक्षांकाचे विवरण सोबतच्या 
परीशिष्ट-१ मध्ये नमूद केळे आहे. सदर अभियानाची केंद्र व राज्याचा ६०:४० आर्थिक सहभागाच्या प्रमाणात (अपवाद 
प्रलंबित दायित्व) अंमलबजावणी करण्यात यावी. 

3) सदर अभियानाच्या अंमलळबजावणीकरीता केंद्र व राज्य हिस्याचा निधी ६०:४० प्रमाणात (अपवाद प्रलंबित दायित्व) 
वेळोवेळी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर आयुक्त (कृषी) यांना उपलब्ध करून देण्यात येईल. सदर निधी केंद्र व 
राज्य हिऱ्याचा पुढील लेखाशीर्षाखाली सन २०२१-२२ करीता करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पीत तरतुदीतून खर्ची 
टाकण्यात यावा. 


प्रवर्ग केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
मागणीक्रमांक डी-३ मागणीक्रमांकडी-३ 
२४०१- पीकसंवर्धन २४०१- पीकसंवर्धन 
(००) (१०२) अन्नधान्यपिके (००) (१०२) अन्नधान्यपिके 
सर्वसाधारण =| (0°) (२९) कृषी उन्नती ater] (३३) कृषी उन्नती योजना- 
राष्ट्रीयअन्नसुरक्षाअभियान-अन्नधान्य पिके राष्ट्रीयअन्नसुरक्षाअभियान-अन्नधान्य पिके 
(safe (६०%  केंद्रो(२४०१ ४६१४) | (राज्यहिस्सा) (४०% केंद्र) 
(योजनांतर्गत) (दत्तमत)३३, अर्थसहाय्य (२४०१ १२३४) (योजनांतर्गत) (दत्तमत) 
३३, अर्थसहाय्य 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ-२०२१/प्र.क्र.७५/४-अओ 


मागणी क्रमांक एन-३ मागणी क्रमांक एन-३ 

२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 

(००)(७८९) अनुसूचीत जाती उपयोजना (००)(७८९) अनुसूचीत जाती उपयोजना 
अदुपवितजाती | 08 कृती S18 योजना TH अन 9 9 Sa योज रायल 

सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके 

(केंद्र हिस्सा ६०%)अनुसूचित जाती उपयोजना | (राज्य हिस्सा ४०%)अनुसूचित जाती 

(२४०१ 8१०५), उपयोजना (२४०१ 8११४), 

३३, अर्थसहाय्य ३३, अर्थसहाय्य 

मागणी क्रमांक टी-५ मागणी क्रमांक टी-५ 

२४०१- पीक संवर्धन, २४०१- पीक संवर्धन, 

७९६-जनजाती क्षेत्रांतर्गत उपयोजना | ७९६-जनजाती क्षेत्रांतर्गत उपयोजना 

(पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना), (पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना), 
अनुसूचित जमाती | जनजाती क्षेत्राअंतर्गत उपयोजना, जनजाती क्षेत्राअंतर्गत उपयोजना, 

(०१) (२१) कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न | (०१ (२२) कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न 

सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके (राज्य 

(केंद्र हिस्सा ६०%) (2809 ॥५५७) हिस्सा ४०%) 

३३, अर्थसहाय्य (२४०१ ॥५६६)३३, अर्थसहाय्य 


४ सन 2029-22 मध्ये राज्यात सदर अभियानाची अमंलबजावणी व सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने निधी आहरण व 
वितरण करणेसाठी पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण अधिकारी 

संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषी 

षि . | आयुक्तालय स्तर 
कृषी आयुक्तालय, म.रा.पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
संबधित विभागीय कृषी सह संबधित विभागीय कृषी सह संचालक 

२. | विभाग स्तर | 
संचालक कार्यालयातील लेखाधिकारी 

जिल्हा संबधित जिल्हा अधीक्षक कृषी संबधित जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी 

३. ल्हा स्तर 

अधिकारी कार्यालयातील लेखाधिकारी 


५) केंद्र शासनाने कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत विहित केल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, 
अनुसूचित जमाती तसेच महिला शेतकरी लाभार्थ्यांना सदर योजनेतर्गत लाभ देण्यात यावा. 


६) केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत राज्य शासनास सन २०२१-२२ करिता संदर्भाकिंत 
दि.०९ जुन, २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या प्रशासकीय मान्यतेनुसार, तसेच चाळू वर्षी अभियानाकरिता मंजूर 
केलेल्या कृती आराखड्यानुसार आणि वेळोवेळी केंद्रीय मंत्रालयाने दिलेल्या दिशानिर्देशानुसार सदर अभियानाची 
अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहील, याबाबत संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी राज्यस्तरावरून अभियानाचे 
सनियंत्रण करावे, त्याप्रमाणे अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी व सनियंत्रणाकरिता वेळोवेळी अधिनस्त कार्यालयांना 
निर्देशित करावे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ-२०२१/प्र.क्र.७५/४-अओ 

७ राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाच्या विविध घटकांतर्गत लाभार्थी शोतकरी निवडतेवेळी अल्प व अत्यल्प भूधारक 
शेतकऱ्यांना वा सदर शेतकऱ्यांच्या गटांना प्राधान्य देण्यात यावे. तसेच, शेतकऱ्यांचे अर्ज मागवून पारदर्शक पद्धतीने 
लाभार्थ्याची निवड करावी. 


८) या अभियानातर्गत विविध निविष्ठांच्या खरेदीसाठी (खते, औषधे, बियाणे, सिंचन साधने, यंत्र /औजारे इ.) 
शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खाती अनुदान जमा करण्यात (Direct Benefit Transfer) 
यावे. सदर निविष्ठांची खुल्या बाजारातून खरेदी करण्याचे स्वातंत्र लाभार्थ्याला राहील. तथापि, या अभियानातर्गत 
शासकीय संस्थांनी/ शासनाच्या सार्वजनिक उपक्रमांनी उत्पादित केलेल्या निविष्ठाचा पुरवठा करण्यात येत 
असल्यास संदर्भाकीत शासन निर्णय दि. १९/०४/२०१७ नुसार कार्यवाही करावी. 
९) संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिका-यांनी/तालुका कृषी अधिका-यांनी अभियानाकरीता लाभार्थींची निवड 
करून अभियानांतर्गत समाविष्ट कार्यक्रम राबविण्याच्या दृष्टीने लाभार्थ्यांची यादी तालुका स्तरावर संकलित करावी. 
सदर यादीमध्ये होतक-यांचे नांव, गांव, सर्वे/गट क्रमांक या बाबींसह मोबाईल/दूरध्वनी क्रमांक बँक खाते क्रमांक, 
आधार क्रमांक इ. बाबतची माहितीचा अंतर्भाव असावा. त्याचप्रमाणे अभियानांतर्गत निवडण्यात आलेल्या लाभार्थांची 
यादी निधी प्राप्त झाल्यापासून १५ दिवसांमध्ये कृषि विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी 
संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिका-यांची राहील. 
१०) सदर लाभार्थाच्या यादीनुसार सर्व लाभार्थी होतक-यांच्या होतावर हाती घेण्यात आलेल्या कार्यक्रमाची प्रत्यक्ष 
तपासणी त्या-त्या गावातील कृषी सहाय्यकांनी करावयाची असून, त्यांनी आपला अहवाल तालुका कृषी अधिका- 
यांमार्फत जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिका-यांना सादर करावयाचा आहे. त्याचप्रमाणे, कृषी सहाय्यकांचे अहवाल प्राप्त 
होताच सदर कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात आलेल्या कामांच्या पर्यवेक्षीय तपासणीचे उचित प्रमाण संचालक (विस्तार व 
प्रशिक्षण) यांनी मार्गदर्शक सूचनेमध्ये विहित करावे. 
११) सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८३०१७३२१७४४०१ असा आहे. हा आदेञश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


तितर पाणयाचा 
BALASAHEB z 1 
ZENDAGE Sete 
(महावीर झेंडगे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. मंत्री (कृषी) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. राज्य मंत्री (कृषी) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
४) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
५) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
६) अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ-२०२१/प्र.क्र.७५/४-अओ 


७) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८) सचिव (कृषी), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९) आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१०) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 
११) संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१२) सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक 
१३) सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 
१४) महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 
१५) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
१६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
१७) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
१८) सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे 
१९) वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई 
२०) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


